महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८, शके १९३८ 


६०७ 


परिशिष्ट - १० 
सांगली जिल्हा परिषद , सांगली जिल्हा 

सूचना 
रानिआ /जिपपंस /२०१६/ प्र.क्र . १२/ का .७ / २०१६. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम ५ ) चे 
कलम १२ पोट - कलम ( १ ) अन्वये, सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद क्षेत्रातील 
निवडणूक विभागाची व कलम ५८ (१) ( अ) अन्वये, पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच स्त्रियांसह राखून ठेवण्यात आलेले निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा विभागीय आयुक्त , पुणे 
यांच्या क्रमांक साप्र ४/ जि . प. पं. स./ आरआर/ २२०/ २०१६, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे व अशी सूचना देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०१६ नंतर विचारात घेण्यात येईल . 

(१) जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 
(३ ) तहसीलदार सर्व यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( ४) पंचायत समिती सर्व कार्यालयातील फलकावर 

२ . आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबंधीची जी सकारण लेखी निवेदने जिल्हाधिकारी यांचेकडेदिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर , जिल्हाधिकारी विचार करतील . उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन / हरकत , 
सूचना इत्यादीविचारात घेतले जाणार नाहीत . 

शेखर गायकवाड , 
सांगली, १० ऑक्टोबर २०१६ . 

जिल्हाधिकारी, सांगली. 


परिशिष्ट ११ ( अ) 
(जिल्हा परिषद प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

सांगली जिल्हा परिषद 
क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१६/ प्र.क्र . १२ / का .७/ २०१६. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ /जिपपंस 
२०१६/प्र. क्र . १६ / का .७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ महाराष्ट्र अधिनियम, ५ च्या कलम १२ पोट- कलम ( १) खाली सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सांगली जिल्हा परिषद जितक्या निवडणूक विभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निवडणूक विभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निवडणूक विभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत. ते विभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

२. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे सांगली जिल्हा परिषद क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून सूचना देण्यात 
येत आहे की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास , ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी , सांगली यांच्याकडे दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात . उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी विचारात घेणार नाहीत . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चे कलम ९ (१ ) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना रानिआ /जिपपंस - २०१६/ प्र . क्र . १६/ का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ आदेशान्वये त्यांनी 
सांगली जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चे कलम १२ चे पोट - कलम 
( २) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ/जिपपंस- २०१६/प्र. क्र . १६/ का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या पत्रान्वये सांगली 
जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा 
व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा 
निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


६०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


१२ 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्र . ( ३) पैकी वरील क्र . ( २) मधील ( अ), ( ब) , ( क) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ /जिपपंस -२०१६/ प्र. क्र . १६/ का - ७, दिनांक 
१८ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९९६ ( सन १९६२ ) च्या 
जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्र जितक्या निवडणूक विभागात विभागण्यात येईल त्या निवडणूक विभागांची संख्या व व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निवडणूक विभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते 
निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
अ . तालुक्याचे नाव जिल्हा परिषद 

प्रदेशाची व्याप्ती 

अ. जा ./ अ. ज . ( स्त्री ), सर्वसाधारण स्त्रिया 
निवडणूक विभागाचा 

यांच्यापैकी ज्या प्रवर्गाकरिता राखीव होईल 
क्रमांक व नाव 

त्या आरक्षणाचा प्रवर्ग नमूद करावा 
१ २ 
१ दिघंची ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

अनुसूचित जाती 
१ निंबवडे 
२ वाक्षेवाडी 
३ गवळेवाडी 
४ मुढेवाडी 
५ आवळाई 
६ पळसखेल 
७ लिंगीवरे 
८ राजेवाडी 
९ दिघंची 
१० पुजारवाडी ( दी ) 
११ उंबरगाव 

१२ विठलपूर 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ पिसेवाडी 
२ शेरेवाडी 

३ पांढरेवाडी ( दि ) 
२ आटपाडी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

१ पिंपरी खुर्द 
२ आंबेवाडी 
३ बोंबेवाडी 
४ खांजोडवाडी 
५ यपावाडी 
६ माडगुळे 
७ भिगेवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६०९ 


अनुसूची-- चालू 


१ 


आटपाडी 


३ खरसुंडी 


सर्वसाधारण 


८ देशमुखवाडी 
९ कौंटुळी 
१० पुजारवाडी ( आ ) 
११ मापटे मळा 
१२ आटपाडी जनगणना गट 

८७, १०१ , १०२, १०६ , १०७ 
१३ आटपाडी जनगणना गट क्रमांक 

७५ ते ८६, ८८ ते १००, १०३ ते १०५ , 

१०८ , १०९ . 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ विभूतवाडी 
२ झरे 
३ पारेकरवाडी 
४ पिंपरी बुद्रुक 
५ कुरुंदवाडी 
६ पडळकरवाडी 
७ जांभूळणी 
८ कामथ 
९ घाणंद 
१० घरनीकी 
११ मिटकी 
१२ चिंचोळे 
१३ वलवण 
१४ खरसुंडी 
१५ धावडवाडी 
१६ काणकात्रेवाडी 
१७ औटेवाडी 
१८ नेलकरंजी 

१९ मानेवाडी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ गुळेवाडी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ मासाळवाडी 
२ लेंगरेवाडी 
३ तडवळे 
४ बनपुरी 
५ शेटफळे 
६ करगणी 
७ बाळेवाडी 
८ माळेवाडी 
९ पात्रेवाडी 
१० गोमेवाडी 


४ करंगणी 


सर्वसाधारण स्त्री 


६१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची-- चालू 


५ 


जा . बोबलाद 


सर्वसाधारण 


११ काळेवाडी 
१२ तळेवाडी 

१३ हिवतड 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ जाडरबोबलाद 
२ उटगी 
३ सोन्याळ 
४ लमाणतांडा उ. 
५ लकडेवाडी 
६ माडग्याळ 


m 
co 


८ कुलाळवाडी 
९ अंकलगी 
१० व्हसपेठ 

गुड्डापूर 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ माडग्याळ 

२ राजोबावाडी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 


६ 


उमदी 


सर्वसाधारण 


उमदी 


३ सोनलगी 
४ सुसलाद 
५ हळळी 
६ बालगांव 
७ बेळोंडगी 
८ करजगी 
९ निगडी बुद्रुक 

१० बोरी बुद्रुक 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ उमदी 

२ विठ्ठलवाडी उमदी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ गोधळेवाडी 
२ संख 
३ आसंगी जत 
४ तिल्याळ 
५ लमाणतांडा द.ब . 
६ आक्क्ळवाडी 
७ बोगी खुर्द 
८ माणिकनाळ 
९ मोरबगी 
१० गिरगाव 


७ संख 


सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६११ 


अनुसूची-- चालू 


८ दरिबडची 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


११ लवंगा 
१२ भिवर्गी 

१३ जालिहाळ बुद्रुक 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ खंडनाळ 
२ दरीबडची 
३ दरीकोणूर 
४ पांढरेवाडी 
५ जालिहाळ खुर्द 
६ सिद्धनाथ 
७ आसंगी तुर्क 
८ धुळकरवाडी 
९ तिकोंडी 
१० करेवाडी (तिकोंडी) 
११ करेवाडी ( को. बो .) 
१२ कोंत्येबोबलाद 
१३ गुलगुजनाळ 
१४ कोणबगी 
१५ पांडोझरी 
१६ मोटेवाडी ( आ . तु.) 

१७ कागनरी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ मोटेवाडी ( को. बो .) 

२ पारधे वस्ती 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

वळसंग 
शेडयाळ 
मुचंडी 
रावळगुंडवाडी 
सोरडी 
कोळगिरी 
रामपूर 
देवनाळ 
मेंढेगिरी 
उंटवाडी 
सालेकिरी 
अमृतवाडी 
येळदरी 
खोजनवाडी 


२ 


जत 


९ मुचंडी 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री ) 


वाषाण 


६१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 

अनुसूची-- चालू 


१० बनाळी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ मल्लाळ 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ लोहगांव 
२ आवंढी 
३ अंत्राळ 
४ वायफळ 
५ बनाळी 
६ रेवनाळ 
७ अचकनहळळी 
८ खैराव 
९ कुणीकोणूर 
१० टाणेवाडी 
११ येळवी 
१२ सनमडी 
१३ घोलश्वर 
१४ निगडी खुर्द 

१५ काराजनगी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

__ आबाचीवाडी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ नवाळवाडी 
२ वाळेखिंडी 
३ सिंगनहळळी 
४ बागलवाडी 
५ मोकाशेवाडी 
६ शेगांव 
७ कासलिंगवाडी 
८ गुळवंची 
९ कोसारी 
१० प्रतापपूर 
११ कुंभारी 
१२ बिरनाळ 
१३ तिप्पेहळळी 
१४ बागेवाडी 

१५ बेवनूर 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 


११ 


शेगाव 


सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६१३ 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


१२ डफळापूर 


सर्वसाधारण 


१३ बिळूर 


सर्वसाधारण स्त्री 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ डफळापूर 
२ खलाटी 
३ मिरवाड 
४ कुडणूर 
५ जिरग्याळ 
६ शिंगणापूर 
७ धावडवाडी 
८ हिवरे 
९ डोर्ली 
१० अंकले 
११ बाज 
१२ बेळुखी 

१३ कंठी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ शेळकेवाडी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ बिळूर 
२ एकुंडी 
३ खिलारवाडी 
४ वज्रवाड 
५ साळमाळगेवाडी 
६ उमराणी 
७ बसर्गी 
८ गुगवाड 

९ सिंदूर 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ भिकवडी बु ॥ 
२ वेजेगाव 
३ वलखड 
४ माहुली 
५ भेडवडे 
६ राजधानी भेंडवडे 
७ वाळूज 
८ चिखलहोळ 
९ भिकूचीवाडी 
१० साळशिगे 
११ नागेवाडी 


१४ नागेवाडी 


सर्वसाधारण 


६१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 

अनुसूची-- चालू 


३ विटा 


१५ लेंगरे 


अनुसूचित जाती स्त्री 


१२ हिंगणगादे 
१३ घानवड 
१४ गार्डी 
१५ सांगोले 
१६ जोंधळखिंडी 
१७ देवनगर 
१८ भांबर्डे 
१९ वासुंबे 

२० रेणावी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ देवीखीडी 
२ मादळमुटी 
३ भूड 
४ लेंगरे 
५ रेवणगाव 
६ धोंडगेवाडी 
७ घोटी खु . 
८ बलवडी खा . 
९ मेगांनवाडी 
१० जाधववाडी 
११ ऐनवाडी 
१२ गोरेवाडी 
१३ जखीनवाडी 
१४ बेणापूर 
१५ पोसेवाडी 
१६ हिवरे 
१७ पळशी 
१८ बाणूरगड 
१९ सुलतानगादे 
२० मुलाणवाडी 
२१ करंजे 
२२ ताडाचीवाडी 
२३ मोही 
२४ शेंडगेवाडी 
२५ भडकेवाडी 

२६ धोंडेवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ कुसबावडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६१५ 


अनुसूची-- चालू 


१६ भाळवणी 


अनुसूचित जाती स्त्री 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ ढवळेश्वर 
२ कळंबी 
३ पंचलिंगनगर 
४ भाळवणी 
५ खंबाळे भा . 
६ चिंचणी म. 
७ कुर्ली 


१७ तडसर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


९ घोटी बु || 
१० पारे 
११ कार्वे 
१२ आळसंद 
१३ मंगरूळ 
१४ बामणी 
१५ कमळापूर 
१६ तांदुळवाडी 
१७ बलवडी भा . 
१८ जाधवनगर 

वाझर 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ घाडगेवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ रेनुशेवाडी 
२ विहापूर 
३ करांडेवाडी 
४ शाळगाव 
५ बोंबळेवाडी 
६ वांगरेठरे 
७ रायगाव 
८ येडे 
९ बेलवडे 
१० निमसोड 
११ सासपडे 
१२ तडसर 
१३ हिंगणगाव खु . 
१४ नेर्ली 
१५ अपशिंगे 
१६ कोतवडे 
१७ खंबाळे औंध 

१८ शिवाजीनगर 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 


६१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची-- चालू 


कडेपूर 


सर्वसाधारण 


४ कडेगाव 


१८ वांगी 


सर्वसाधारण स्त्री 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ खेराडे विटा 
२ कोतीज 
३ भिकवडी खु . 
४ तोंडोली 
५ उपाळे मायणी 
६ उपाळे वांगी 
७ हिंगणगाव बु || 
८ ढानेवाडी 
९ कडेपूर 
१० अमरापूर 
११ चिखली 
१२ सोहोली 
१३ हनमंतवडीये 

१४ तुपेवाडी खे . 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ नेवरी 
२ आंबेगाव 
३ येतगाव 
४ तुपेवाडी ये. 
५ कान्हरवाडी 
६ खेराडे वांगी 
७ येवलेवाडी 
८ वडीयेरायबाग प्रभाग क्रमांक ४ 
९ वांगी 
१० शेळकबाव 
११ शिवणी 

१२ वडीयेरायबाग प्रभाग क्रमांक १, २, ३ 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ अंबक 
२ चिंचणी 
३ पाडळी 
४ सोनकिरे 
५ सोनसळ 
६ शिरसगाव 
७ देवराष्ट्र 
८ कुंभारगाव 


१९ 


देवराष्ट्र 


सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ – पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६१७ 


२० मांजर्डे 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


अनुसूची-- चालू 

४ 
९ रामापूर 
१० शिरगाव 
११ मोहिते वडगाव 

१२ आसद 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ पेड 
२ हातनूर 
३ नरसेवाडी 
४ कचरेवाडी 
५ किंदरवाडी 
६ विजयनगर 
७ धोंडेवाडी 
८ बिरणवाडी 
९ मोराळे पेड 
१० मांजर्डे 
११ आरवडे 
१२ गौरगाव 

१३ बस्तवडे 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ वायफळे 
२ यमगरवाडी 
३ जरंडी 
४ दहिवडी 
५ सिद्धेवाडी 
६ सिद्धेवाडी 
७ डोंगरसोनी 
८ सावळज 
९ अंजनी 
१० नागेवाडी 
११ वडगाव 

१२ लोकरेवाडी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ सिद्धेवाडी जनगणना गट क्रमांक १०७ ते 

११२ 
२ सिद्धेवाडी जनगणना गट क्रमांक ११३, 

११४ 


२१ सावळज 


सर्वसाधारण 


६१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 

अनुसूची--चालू 


२२ विसापूर 


सर्वसाधारण 


२३ येळावी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ धामणी 
२ हातनोली 
३ पुणदी ता . 
४ विसापूर 
५ गोटेवाडी 
६ वंजारवाडी 
७ पाडळी 
८ लिंब 
९ आळते 
१० चिखलगोठण 
११ बोरगाव 
१२ निंबळक 
१३ पानमळेवाडी 
१४ ढवळी 

१५ शिरगाव वि . 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ येळावी 
२ राजापूर 
३ तुरची 
४ जुळेवाडी 
५ येळावी 
६ नेहरूनगर 
७ निमणी 
८ बेंद्री 
९ वासुंबे 

१० नागाव नि . 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ येळावी जनगणना गट क्रमांक ३३७ ते 

३४४ , ३४६, ३४७ 
२ येळावी जनगणना गट क्रमांक ३४५ , 

३४९ ते ३५३ 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ चिंचणी 
२ भैरववाडी 
३ मतकुणकी 
४ उपळावी 
५ कवठेएकंद 


५ तासगाव 


२४ चिंचणी 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६१९ 


अनुसूची-- चालू 


२५ मणेराजुरी 


सर्वसाधारण 


६ कवठेएकंद 
७ नागावकवठे 
८ कुमठे 
९ धुळगाव 

१० शिरगाव क. 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ कवठेएकंद जनगणना गट क्रमांक 

२९६ ते ३०० , ३०२ 
२ कवठेएकंद जनगणना गट क्रमांक 

२९३ ते २९५, ३०१, ३०३ ते ३०७ 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ सावर्डे 
२ कौलगे 
३ लोढे 
४ डोर्ली 
५ बलगवडे 
६ खुजगाव 
७ वाघापूर 
८ मणेराजुरी 
९ मणेराजुरी 
१० योगेवाडी 
११ वज्रचोंडे 

१२ गव्हाण 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ मणेराजुरी जनगणना गट क्रमांक १९१ ते 


१९४ 


ढालगाव 


अनुसूचित जाती 


२ मणेराजुरी जनगणना गट क्रमांक १८९ , 

१९०, १९५ ते २०९ 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ घाटनांदे 
२ नागज 
३ निमज 
४ रायवाडी 
५ तिसंगी 
६ वाघोली 
७ गर्जेवाडी 
८ कुंडलापूर 
९ जाखापूर 
१० घोरपडी 
११ विठ्ठलवाडी 


६२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची-- चालू 


१२ ढोलेवाडी 
१३ दुधेभावी 
१४ चारोची 
१५ कदमवाडी 
१६ जांभूळवाडी 
१७ चुडेखिंडी 
१८ ढालगाव 
१९ शिंदेवाडी ( घो .) 

२० केरेवाडी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ आरेवाडी 
२ लगरपेठ 
३ शेळकेवाडी 
४ आगळगाव 
५ नांगोळे 


२७ कुची 


सर्वसाधारण स्त्री 


६ कुची 


७ ढालेवाडी 
८ इरळी 
९ मोघमवाडी 
१० अलकूड एस . 
११ बसाप्पाचीवाडी 
१२ कोकळे 
१३ पिंपळवाडी 
१४ करलहट्टी 

१५ थबडेवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ जायगव्हाण 
२ मळणगाव 
३ बोरगाव 
४ जाधववाडी 
५ लांडगेवाडी 
६ शिरढोण 
७ झुरेवाडी 
८ अलकूड एम . 
९ देशिंग 
१० मोरगाव 


२८ 


देशिंग 


सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६२१ 


अनुसूची--चालू 


६ 


कवठेमहाकाळ २९ 


रांजणी 


सर्वसाधारण स्त्री 


३० 


कुंडल 


सर्वसाधारण 


११ शिंदेवाडी ( ही ) 
१२ हरोली 
१३ बनेवाडी 
१४ खरशिंग 

१५ म्हैसाळ एम . 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ हिंगणगाव 
२ रांजणी 
३ विठुरायाचीवाडी 
४ अ. धुळगाव 
५ करोली टी . 
६ रामपूरवाडी 
७ कुकटोळी 
८ कोगनोळी 
९ सराटी 

१० लोणारवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ घोगांव 
२ कुंडल 
३ कुंडल प्रगणक गट नं . २६/ १, २६/ २ , 

३४ , ३५ 
४ आंधळी 
५ मोराळे 
६ सांडगेवाडी 

७ बांबवडे 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 
१ सावंतपूर 
२ रामानंदनगर 
३ नागराळे 
४ पुणदीवाडी 
५ पुणदी वाळवा 
६ दुधोंडी 
७ दह्यारी 

८ तुपारी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ शेरे दुधोंडी 


३१ दुधोंडी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


६२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची-- चालू 


७ 


पलूस 


३२ 


अंकलखोप 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ विठ्ठलवाडी 
२ आमणापूर 


سه 


३३ 


३ 


भिलवडी 


सर्वसाधारण 


४ बुर्ली 
५ तावदरवाडी 
६ बुरुंगवाडी 
७ राडेवाडी 
८ अंकलखोप 
९ नागठाणे 

१० सूर्यगाव 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१अनुगडेवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ माळवाडी 
२ भिलवडी 
३ चोपडेवाडी 
४ भिलवडी स्टेशन 
५ हजारवाडी 
६ खंडोबाचीवाडी 
७ वसगडे 
८ खटाव 
९ ब्रम्हनाळ 

१० सुखवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ कि . म . गढ 
२ लवंडमाची 
३ बेरडमाची 
४ कोळे 
५ नरसिंहपूर 
६ शिरटे 
७ भवानीनगर 
८ येडेमच्छिद्र 
९ बिचूद 

१० रेठरेहरणाक्ष 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 


३४ रेठरेहरणाक्ष 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६२३ 


१ 


२ 


३ 
३५ बोरगाव 


वाळवा 


सर्वसाधारण 


३६ कासेगाव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


अनुसूची--चालू 

४ 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ ताकारी 
२ दुधारी 
३ गोंडवाडी 
४ बनेवाडी 
५ साटपेवाडी 
६ मसुचीवाडी 
७ जुनेखेड 
८ बोरगाव वॉर्ड क्र . ४ 
९ खरातवाडी 
१० बहे 
११ फार्णेवाडी ( बो . ) 

१२ बोरगाव वॉर्ड क्रमांक १ , २ ,३ ,५, ६ 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ तांबवे 
२ नेर्ले 
३ धोत्रेवाडी 
४ कासेगाव 

५ येवलेवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ शेणे 
२ वाटेगाव 
३ केदारवाडी 
४ काळमवाडी 
५ भाटवाडी 
६ घबकवाडी 
७ सुरुल 
८ ओझर्डे 
९ रेठरेधरण 

१० मरळनाथपूर 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ माणिकवाडी 
२ महादेववाडी 
३ पेठ 


३७ वाटेगांव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


३८ 


पेठ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


६२४ 


१ 


G 


वाळवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 

अनुसूची-- चालू 
२ ३ 

४ नायकलवाडी 
५ हुबालवाडी 
६ कापूसखेड 

७ साखराळे 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
१ नवेखेड 
२ वाळवा वॉर्ड १ ,२ , ३ 
३ शिरगाव 
४ वाळवा वॉर्ड ४,५, ६ 
५ अहिरवाडी 
६ पडवळवाडी 
७ तुजारपूर 

८ गाताडवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
४० कामेरी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
१ जांभूळवाडी 
२ वाघवाडी 
३ विठ्ठलवाडी 
४ शिवपूरी 
५ कामेरी 
६ जक्राईवाडी 
७ ढगेवाडी 
८ कार्वे 
९ शेखरवाडी 
१० ऐतवडे बु | | 
११ डोंगरवाडी 
१२ करंजवडे 

१३ ठाणापुडे 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
४१ चिकुर्डे ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

सर्वसाधारण 
१ देवर्डे 
२ चिकूड़े 
३ ऐतवडे खुर्द 
४ इटकरे 
५ लाडेगाव 
६ वशी 

७ कुरळप 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६२५ 


अनुसूची- - चालू 


४२ बावची 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


४३ बागणी 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ येडेनिपाणी 
२ गोटखिंडी 
३ मालेवाडी 
४ बावची 
५ पोखर्णी 
६ भडकंबे 

७ नागाव 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ मर्दवाडी 
२ कृष्णानगर 
३ कारंदवाडी 
४ मिरजवाडी 
५ रोजावाडी 
६ फाळकेवाडी 
७ काकाचीवाडी 
८ बागणी 

९ शिगाव 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ ढवळी 
२ बहादुरवाडी 
३ कणेगाव 
४ फार्णेवाडी ( शि ) 
५ कोरेगाव 
६ येलूर 
७ कोनोली वसाहत 
८ तांदूळवाडी 
९ कुंडलवाडी 

१० भरतवाडी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ मणदूर 
२ आरळा 
३ सोनवडे 
४ काढुंद्रे 


४४ 


येलूर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


४५ पणुबै तर्फे वारुण 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


६२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 

अनुसूची--चालू 


५ करुंगली 
६ गुढे 
७ खराळे 
८ मानेवाडी 
९ पाचगणी 
१० चिचेवाडी 
११ मराठेवाडी 
१२ खुंदलापूर 
१३ वाकाईवाडी 
१४ पणुब्रे तर्फे वारुण 
१५ चरण 
१६ येळापूर 
१७ किनरेवाडी 
१८ गवळेवाडी 
१९ मेणी 
२० शिरसटवाडी 
२१ मोहोरे 
२२ रांजणवाडी 
२३ सावंतवाडी 
२४ कुसळेवाडी 
२५ कदमवाडी 

२६ नाठवडे 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

बेरडेवाडी 

भाष्टेवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ वाकुर्डे बु || 
२ तडवळे 
३ शिरशी 
४ वाकुर्डे खु. 
५ अंत्रि बु || 
६ गिरजवडे 
७ अंत्री खु. 
८ धामवडे 
९ कोंडाईवाडी 
१० मादळगाव 
११ आबेवाडी 


९ शिराळा 


४६ वाकुर्डे बु || 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


१३ घागरेवाडी 


१५ पाचुंबी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६२७ 


अनुसूची--चालू 


४७ 


कोकरूड 


सर्वसाधारण 


U 


१६ पाडळी 
१७ करमाळे 
१८ रेड 
१९ बांबवडे 
२० निगडी 
२१ पाडळीवाडी 
२२ पणुबे तर्फे शिराळा 
२३ औंढी 
२४ टाकवे 
२५ खेड 
२६ भटवाडी 
२७ भैरववाडी 
२८ शिवरवाडी 

२९ बेलदारवाडी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ मानकरवाडी 

२ शिवणी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ कोकरूड 
२ बिळाशी 
३ चिंचोली 
४ खिरवडे 
५ माळेवाडी 
६ खुजगांव 
७ शेंडगेवाडी 
८ हत्तेगाव 
९ कुसाईवाडी 
१० मोरेवाडी 
११ धसवाडी 
१२ कणदूर 
१३ बिऊर 
१४ मांगरूळ 
१५ रिळे 
१६ पुणवत 
१७ फुफिरे 
१८ उपवळे 
१९ शिराळे खुर्द 
२० पावलेवाडी 
२१ अस्वलेवाडी 
२२ शिंदेवाडी 

२३ बेलेवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 


६२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची-- चालू 


४८ मांगले 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


४९ 


भोसे 


सर्वसाधारण स्त्री 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ सागांव 
२ कांदे 
३ चिखली 
४ नाटोली 
५ भाटशिरगाव 
६ वाडीभागाई 
७ ढोलेवाडी 
८ मांगले 
९ देववाडी 
१० इंगुळ 
११ कापरी 
१२ लादेवाडी 
१३ जांभळेवाडी 
१४ चिखलवाडी 

१५ फकीरवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ सोनी 
२ करोली एम . 
३ कांचनपूर 
४ पाटगाव 
५ रसुलवाडी 
६ काकडवाडी 
७ मानमोडी 
८ सांबरवाडी 
९ भोसे 
१० तानंग 
११ कळंबी 

१२ सिद्धेवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ एरंडोली 
२ खंडेराजुरी 
३ पायाप्पाचीवाडी 
४ शिपुर 
५ व्यंकोचीवाडी 
६ सलगरे 
७ बेळंकी 
८ चाबुकस्वारवाडी 
९ कदमवाडी 

१० डोंगरवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 


नाप 


मिरज 


५० 


एरंडोली 


सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 


६२९ 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


३ 
आरग 


५१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


५२ 


बेडग 


अनुसूचित जाती 


५३ मालगाव 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ खटाव 
२ लिंगनूर 
३ शिंदेवाडी 
४ संतोषवाडी 
५ जानराववाडी 
६ आरग 

७ लक्ष्मीवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ नरवाड 
२ विजयनगर 
३ बेडग 
४ बेडग 

५ मल्लेवाडी 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ मालगाव 
२ गुंडेवाडी 

३ मालगाव 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ कवलापूर 
२ बामणोली 
३ सावळी 
४ कवलापूर 
५ बिसुर 

६ कानडवाडी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ माधवनगर 
२ कर्नाळ 
३ बुधगांव 
४ खोतवाडी 

५ वाजेगांव 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 


५४ कवलापूर 


सर्वसाधारण 


५५ बुधगांव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


६३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / अश्विन १८ , शके १९३८ 

अनुसूची--चालू 


५६ कसबे डिग्रज 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 


सर्वसाधारण 


१ नांद्रे 


कवठेपिरान 


सर्वसाधारण स्त्री 


समडोळी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


२ मौजे डिग्रज 
३ कसबे डिग्रज 

४ पदमाळे 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ दुधगाव 
२ तुंग 
३ कवठेपिरान 
४ शेरीकवठे 
५ सावळवाडी 
६ माळवाडी 

७ दुधगाव 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ समडोळी 
२ हरीपूर 
३ इनामधामणी 
४ अंकली 
५ बामणी 
६ निलजी 

७ ढवळी 
( ब ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

१ टाकळी 
२ वड्डी 
३ बोलवाड 

४ म्हैसाळ 
( ब) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट 

निरंक 


म्हैसाळ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६३१ 


परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद 
क्रमांक - रानिआ/जिपपंस-/ २०१६/ प्र. क्र . १६/ का - ७. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ 
२०१६ / प्र.क्र . १६/ का -०७, महाराष्ट्र अधिनियम, ५ च्या कलम ५८ पोट - कलम (१) खंड ( अ) खाली सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आटपाडी पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व 
त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवणेत येत आहेत ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

२. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे आटपाडी पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत असून, सूचना 
देण्यात येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३ . उक्त आदेशाच्या मसुद्यास , ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील , त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी , सांगली यांच्याकडे 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात . उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी , विचारात घेणार नाहीत . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चे कलम ९ ( १) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६ / प्र. क्र. १६/ का -०७ आदेशान्वये त्यांनी आटपाडी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 
___ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चे कलम १२ चे 
पोट - कलम (२) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६/ का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या 
पत्रान्वये त्यांनी आटपाडी पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 
( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

___ . . ८ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या :- २ 

( अ) अनुसूचित जाती ( खरसुंडी गण ) 
(ब) अनुसूचित जमाती (निरंक ) 

.. ० 
( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (दिघची, शेटफळे ) 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून 

ठेवावयाच्या एकूण जागा : 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक - ( ३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती ( खरसुंडी गण ) 
( ब) अनुसूचित जमाती (निरंक ) 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (दिघची गण ) 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

. .. २ (१) निंबवडे गण , ( २) घरनिकी गण . 
२. ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६/प्र . क्र . १६ / का -०७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९९६ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५ ) 
च्या कलम ५२ चे पोट- कलम (१ ) खंड ( अ ) खाली मी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील . ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


: 


: 


६३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


तालुक्याचे 
नाव 


निर्वाचक 
गणाचा 
क्रमांक व 


नाव 


१ 


आटपाडी 


१ निंबवडे 


२ दिघंची 


अनुसूची 
प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती/ 
अनुसूचित जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 
राखीव जागा 

४ 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

सर्वसाधारण स्त्री 
निंबवडे 
राजेवाडी 
वाक्षेवाडी 
गळवेवाडी 
मुढेवाडी 

आवळाई 
पिसेवाडी 
शेरेवाडी 
पळसखेल 

लिंगीवरे 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 

दिघंची 
पुजारवाडी (दि . ) 
पांढरेवाडी ( दि .) 
उबंरगाव 

विठलपूर 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

सर्वसाधारण 
पिंपरी खुर्द 

आंबेवाडी 
बोंबेवाडी 
खांजोडवाडी 
यपावाडी 
माडगुळे 
भिगेवाडी 
देशमुखवाडी 
कौठूळी 
पुजारवाडी ( आ ) 
मापटेमळा 

आटपाडी जनगणना गट क्र . ८७, १०१, १०२, १०६ , १०७ 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


३ कौठूळी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६३३ 


अनुसूची - चालू 


४ आटपाडी 


सर्वसाधारण 


५ घरनिकी 


सर्वसाधारण स्त्री 


६ खरसुंडी 


अनुसूचित जाती स्त्री 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

आटपाडी जनगणना गट क्र . ७५ ते ८६ , ८८ ते १०० , 

१०३ ते १०५ , १०८ , १०९ . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

विभूतवाडी 

झरे 
ब . १. गुळेवाडी 
पारेकरवाडी 
पिंपरी बुद्रक 
कुरुंदवाडी 
पडळकरवाडी 
जांभूळणी 
कामथ 
घाणंद 

घरनिकी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

मिटकी 
चिंचाळे 
वलवण 
खरसुंडी 
धावडवाडी 
कानकात्रेवाडी 
औटेवाडी 
नेलकरंजी 
मानेवाडी 
खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

मासाळवाडी 
लेंगरेवाडी 
तडवळे 
बनपूरी 
शेटफळे 
तळेवाडी 
माळेवाडी 

पात्रेवाडी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


७ शेटफळे 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


६३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


८ करगणी 


सर्वसाधारण 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

गोमेवाडी 
काळेवाडी 
हिवतड 
करगणी 

बाळेवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली , ६ ऑक्टोबर २०१६. 


परिशिष्ट - १० 
सांगली जिल्हा परिषद/ जत पंचायत समिती 

सूचना 
क्रमांक रानिआ /जिपपंस / २०१६/ प्र. क्र . १६/ का - ७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा अधिनियम 
५) चे कलम १२ पोट-कलम ( १) अन्वये सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद 
क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची व कलम ५८ (१) ( अ) अन्वये पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह राखून ठेवणेत आलेले निवडणुक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा 
मा . विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडील क्रमांक साप्र-४/ जि .प.पं. स./ आरआर-२११/ २०१६ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची 
प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिध्द करणेत येत आहे व अशी सूचना देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडून 
त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर विचारात घेणेत येईल . 

( १) जिल्हाधिकारी याचे कार्यालयातील फलकावर 
( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 
(३) तहसीलदार , जत यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( ४ ) पंचायत समिती, जत यांचे कार्यालयातील फलकावर 

२. आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबंधीची जी सकारण लेखी निवेदने जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील. उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन/ हरकत, 
सूचना इत्यादी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

शेखर गायकवाड , 
सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६. 

जिल्हाधिकारी, सांगली 
परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद , 
क्रमांक - रानिआ/जिपपंस -/२०१६/ प्र.क्र . १६/ का - ७. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ 
२०१६/ प्र .क्र . १६ / का - ०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ महाराष्ट्र अधिनियम , ५ च्या कलम ५८ पोट- कलम (१ ) खंड ( अ) खाली सांगली जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जत पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक 
गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


६३५ 


प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवणेत येत आहेत ते निर्वाचक गण आणि त्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे . 

२ . उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे जत पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत असून , सूचना देण्यात 
येत आहेत की, उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील, त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्याकडे 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात . उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी, विचारात घेणार नाहीत. 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक- रानिआ/ जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६ / का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ 
आदेशान्वये त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ५) चा कलम १२ चा 
पोट- कलम (२) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/प्र.क्र . १६ / का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या 
पत्रान्वये त्यांनी जत पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 
( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

.. १८ 


ها 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : - ७ 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

.. ५ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून 

ठेवावयाच्या एकूण जागा : 
( ४) उपरोक्त क्रमांक - (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६/ प्र.क्र . १६ / का -०७, दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९९६ ( सन १९६२ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम ५ ) चे कलम ५२ चे पोट- कलम (१) खंड ( अ) खाली मी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती 
क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत 
असून , ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील. ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 

३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


و 


سه 


م 


६३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- - पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची 

प्रदेशाची व्याप्ती 


तालुक्याचे 


नाव 


नाव 


निर्वाचक 
गणाचा क्रमांक 

व नाव 


अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती 

एकूण 


जाडरबोबलाद 


जत 


जाडरबोबलाद 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 
( अ ) १ जाडरबोबलाद 

२ उटगी 
३ सोन्याळ 

४ लमाणतांडी ( उ) 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


१० 


अनुसचित जाती 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( अ) १ लकडेवाडी 


माडग्याळ 


२ माडग्याळ 


३ कुलाळवाडी 
४ अंकलगी 
५ व्हसपेठ 


६ उमदी 


११ उमदी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


६ गुड्डापूर 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

राजोबाचीवाडी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( अ) १ उमदी 

२ सोनलगी 

३ सुसलाद 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

विठ्ठलवाडी ( उमदी) 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( अ) १ हळ्ळी 

२ बालगाव 
३ बैळोडगी 
४ करजगी 
५ निगडी बुद्रुक 

६ बोर्गी बुद्रुक 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१२ करजगी 


सर्वसाधारण 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६३७ 


अनुसूची - चालू 


७ संख 


१३ संख 


ना . मा . प्र. ( स्त्री ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( अ) १ गोंधळेवाडी 

२ संख 
३ आसंगी जत 


४ तिल्याळ 


१४ गिरगाव 


ना . 


मा . 


प्र . 


५ लमाणतांडा द. ब . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( अ) १ आक्कळवाडी 

२ बोगी खुर्द 
३ माणिकनाळ 
४ मोरबगी 
५ गिरगाव 
६ भिवर्गी 
७ जालिहाळ बुद्रुक 

८ लवंगा 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


निरंक 


८ दरिबडची 


१५ दरिबडची 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 
( अ) १ खंडनाळ 

२ दरिबडची 
३ दरिकोणूर 
४ पांढरेवाडी 
५ जालिहाळ खुर्द 
६ सिध्दनाथ 
७ आसंगी तुर्क 

८ धुळकरवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र सर्वसाधारण 

१ तिकोंडी 
२ करेवाडी (तिकोंडी) 
३ करेवाडी ( को. बो . ) 
४ कोत्येबालाद 
५ गुलगुंजनाळ 


१६ तिकोंडी 


६३८ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची-- चालू 


९ मुचंडी 


१७ मुचंडी 


w 


६ कोणबगी 
७ पांडोझरी 
८ मोटेवाडी ( आ .तु .) 
९ कागनरी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) मोटेवाडी ( को . बो .) 

( २ ) पारधेवस्ती 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र सर्वसाधारण ( स्त्री ) 

१ वळसंग 
२ शेडयाळ 
३ मुचंडी 
४ रावळगुंडवाडी 
५ सोरडी 
६ कोळगिरी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र ना . मा . प्र. ( स्त्री ) 

१ रामपूर 
२ देवनाळ 
३ मेंढेगिरी 
४ उंटवाडी 
५ सालेकिरी 
६ अमृतवाडी 
७ येळदरी 
८ खोजनवाडी 

९ वाषाण 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

मल्लाळ 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र सर्वसाधारण 

१ लोहगाव 
२ आवंढी 


१८ खोजनवाडी 


१० बनाळी 


१९ बनाळी 


अंत्राळ 


४ वायफळ 


m.cw 


५ बनाळी 
६ रेवनाळ 

७ अचकनहळ्ळी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६३९ 


अनुसूची--चालू 


१ 


२ 


३ 
२० येळवी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


११ शेंगाव 


२१ शेगाव 


सर्वसाधारण 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ खैराव 
२ कुणीकोणूर 
३ टोणेवाडी 
४ येळवी 
५ सनमडी 
६ घोलेश्वर 
७ निगडी खुर्द 

८ काराजनगी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) आबाचीवाडी 

( २ ) मायथळ 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ नवाळवाडी 
२ वाळखिंडी 
३ सिंगनहळ्ळी 
४ बागलवाडी 
५ मोकाशेवाडी 
६ शेंगाव 

७ कासलिंगवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ गुळवंची 
२ कोसारी 
३ प्रतापपूर 
४ कुंभारी 


। 


२२ कोसारी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


. 


५ बिरनाळ 


६ तिप्पेहळ्ळी 
७ बागेवाडी 

८ बेवनूर 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १ ) निरंक 


६४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


१२ डफळापूर 


२३ डफळापूर 


२४ बाज 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र सर्वसाधारण 

१ डफळापूर 
२ खलाटी 
३ मिरवाड 
४ कुडणूर 
५ जिरग्याळ 

६ शिंगणापूर 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) शेळकेवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र सर्वसाधारण 

१ धावडवाडी 
२ हिवरे 
३ डोर्ली 
४ अंकले 
५ बाज 
६ बेळुखी 

७ कंठी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

(१ ) निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र ना . मा . प्र . 

१ बिळूर 
२ एकुंडी 
३ खिलारवाडी 
४ वज्रवाड 

५ साळमगेवाडी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र सर्वसाधारण ( स्त्री ) 

१ उमराणी 
२ बसर्गी 
३ गुगवाड 

४ सिंदूर 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
(१ ) निरंक 

शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


१३ बिळूर 


२५ बिळूर 


w 


२६ उमराणी 


सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६४१ 


परिशिष्ट - १० 
सांगली जिल्हा परिषद तासगाव पंचायत समिती 

सूचना 
क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१६ /प्र. क्र . १६ / का -७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम 
५) चे कलम १२ पोट- कलम ( १) अन्वये सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद 
क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची व कलम ५८ ( १) ( अ) अन्वये पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या अनुसूचित 
जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचावर्ग मागास प्रवर्ग तसेच स्त्रियांकरिता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसह राखून ठेवणेत आलेले निवडणुक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा मा. विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडील क्रमांक साप्र -४ / जि . प.पं. स ./ 
आरआर- २११/ २०१६ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिध्द करणेत येत आहे व अशी 
सूचना देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ 
नंतर विचारात घेणेत येईल . 

( १ ) जिल्हाधिकारी याचे कार्यालयातील फलकावर 
( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 
( ३) तहसीलदार तासगाव यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( ४) पंचायत समिती तासगाव यांचे कार्यालयातील फलकावर 

२. आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबधीची जी सकारण लेखी निवदने जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन / हरकत , 
सूचना इत्यादी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

शेखर गायकवाड , 
सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६. 

जिल्हाधिकारी, सांगली 
परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

सांगली जिल्हा परिषद, 
क्रमांक - रानिआ /जिपपंस-/ २०१६१/प्र. क्र . १६/ का - ७. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ/जिपपंस / 
२०१६ / प्र.क्र .१६/ का -०७, महाराष्ट्र अधिनियम, ५ च्या कलम ५८ पोट - कलम (१) खंड ( अ) खाली सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तासगाव पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणांची संख्या व 
त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे. आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवणेत येत आहेत ते निर्वाचक गण आणि त्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे . 

२. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे तासगाव पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत असून , सूचना 
देण्यात येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील , त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात . उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी, विचारात घेणार नाहीत . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चे कलम ९ (१) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६/ का -०७ आदेशान्वये त्यांनी आटपाडी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ५) चे कलम १२ चा 
पोट- कलम (२) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/ प्र . क्र . १६ / का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या 
पत्रान्वये त्यांनी तासगाव पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 


६४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


४० 


० 


० 


- 


c 


( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

.. १२ 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून 

ठेवावयाच्या एकूण जागा : 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक - (३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ), (ब), ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२ . त्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६/प्र .क्र . १६ / का -०७, दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९९६ ( सन १९६२ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम ५) चे पोट- कलम ( १) खंड ( अ ) खाली मी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या 
निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , 
ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
निर्वाचक प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती / 
नाव गणाचा 

अनुसूचित जमाती/ 
क्रमांक व 

नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


तालुक्याचे 


नाव 


२ 


तासगाव 


४१ - पेड 


सर्वसाधारण स्त्री 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. पेड 


२ . हातनूर 


३. नरसेवाडी 
४ . कचरेवाडी 
५. किंदरवाडी 
६. विजयनगर 
७. धोंडेवाडी 
८ . बिरणवाडी 

९ . मोराळेपेड 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६४३ 


अनुसूची- चालू 


२ 


४२ - मांजर्डे 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . मांजर्डे 
२. आरवडे 


३ . गौरगाव 


४ . बस्तवडे 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


निरंक 


४३ - वायफळे 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


४४ - सावळज 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . वायफळे 
२. यमगरवाडी 
३. जरंडी 
४. दहिवाडी 
५ . सिद्धेवाडी 

जनगणना गट क्र . १०७ ते ११२ 
६. डोंगरसोनी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. सिद्धेवाडी 

जनगणना गट क्र . ११३, ११४ 
२. सावळज 
३ . अंजनी 
४. नागेवाडी 
५ . वडगांव 

६ . लोकरेवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. धामणी 
२. हातनाली 
३. पुणदी तासगांव 
४. विसापूर 
५. गोटेवाडी 
६. वंजारवाडी 

७ . पाडळी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


४५ - विसापूर 


सर्वसाधारण 


६४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


४६ - बोरगांव 


सर्वसाधारण 


४७ - येळावी 


सर्वसाधारण 


४८ - वासुंबे 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . लिंब 
२ . आळते 
३. चिखलगोठण 
४. बोरगाव 
५ . निंबळक 
६. पानमळेवाडी 
७. ढवळी 

८ . शिरगांव वि . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. येळावी 

जनगणना गट क्रमांक ३३७ ते ३४४ , ३४६, ३४७ 
२. राजापूर 
३ . तुरची 

४. जुळेवाडी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. येळावी 

जनगणना गट क्रमांक ३४५ , ३४९ ते ३५३ 
२ . नेहरूनगर 
३. निमणी 
४. बेंद्री 
५. वासुंबे 

६ . नागाव नि . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. चिंचणी 
२. भैरववाडी 
३ . मतकुणकी 
४ . उपळावी 
५. कवठेएकंद 

जनगणना गट क्र . २९६ ते ३०० , ३०२ 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


४९ - चिंचणी 


अनुसूचित जाती 


11211! 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६४५ 


अनुसूची-- चालू 


५० - कुमठे 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


(अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. कवठेएकंद 

जनगणना गट क्रमांक २९३ ते २९५, ३०१, ३०३ ते ३०७ 


२ . नागावकवठे 


३. कुमठे 


४ . धुळगाव 


५. शिरगाव कवठे 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . सावर्डे 


५१ - सावर्डे 


ना . 


मा . प्र . 


२. कौलगे 
३. लोढे 
४ . डोर्ली 


५. बलगवडे 


६ . खुजगाव 


७. वाघापूर 
८ . मणेराजूरी 

जनगणना गट क्र . १९१ ते १९४ 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
५२ - मणेराजूरी ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . मणेराजूरी 

जनगणना गट क्र . १८९ , १९०, १९५ ते २०९ 
२. योगेवाडी 


सर्वसाधारण 


३ . वज्रचौंडे 


४ . गव्हाण 


( ब) निरंक 


शेखर गायकवाड , 


जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६ . 


६४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


परिशिष्ट - १० 
सांगली जिल्हा परिषद, कवठेमहांकाळ पंचायत समिती 


सूचना 


क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१६ / प्र. क्र . १६/ का - ७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम 
५) चे कलम १२ पोट- कलम ( १) अन्वये सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद 
क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची व कलम ५८ (१) ( अ) अन्वये कवठेमहांकाळ पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य 
संख्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचावर्ग मागास प्रवर्ग तसेच स्त्रियांकरिता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह राखून ठेवणेत आलेले निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा मा . विभागीय आयुक्त , पुणे याचेकडील क्रमांक 
साप्र-४/ जि .प.पं. स./ आरआर- २११/ २०१६ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिध्द करणेत 
येत आहे व अशी सूचना देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १० 
ऑक्टोबर २०१६ नंतर विचारात घेणेत येईल . 

( १) जिल्हाधिकारी याचे कार्यालयातील फलकावर 
( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 
( ३) तहसीलदार कवठेमहांकाळ यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( ४) पंचायत समिती कवठेमहांकाळ यांचे कार्यालयातील फलकावर 

२ . आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबधीची जी सकारण लेखी निवदने जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन/ हरकत , 
सूचना इत्यादी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

शेखर गायकवाड , 
सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६ . 

जिल्हाधिकारी, सांगली 
परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद , 
क्रमांक - रानिआ/जिपपंस- / २०१६१/ प्र. क्र . १६ / का - ७. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ 
२०१६ /प्र.क्र . १६ / का -०७ , महाराष्ट्र अधिनियम , ५ च्या कलम ५८ पोट - कलम (१) खंड ( अ) खाली सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कवठेमहांकाळ पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या 
व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे. आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवणेत येत आहेत ते निर्वाचक गण आणि त्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे . 

२. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे कवठेमहांकाळ पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत असून , 
सूचना देण्यात येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास , ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील, त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात . उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी, विचारात घेणार नाहीत . 

आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चा कलम ९ (१ ) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६ / प्र. क्र. १६/ का -०७ आदेशान्वये त्यांनी आटपाडी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


६४७ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ५) चा कलम १२ चा 
पोट- कलम ( २) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६/ का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या 
पत्रान्वये त्यांनी कवठेमहांकाळ पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

. . . ८ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून 
ठेवावयाच्या एकूण जागा : 

__ .. ४ 
( ४) उपरोक्त क्रमांक - (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२ . ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र याच्याकडील अधिसूचना क्रमांक- रानिआ /जिपपंस/ २०१६/प्र.क्र. १६/ का - ०७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९९६ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५ ) 
च्या कलम ५२ चा पोट - कलम ( १) खंड ( अ) खाली मी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील . ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करित आहे. 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुक्याचे निवडणूक प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती / 
नाव विभागाचा 

अनुसूचित जमाती/ 
क्रमांक व 

नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


नाव 


कवठेमहांकाळ 


५३ नागज 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . घाटनांद्रे 
२. नागज 
३ . रायवाडी 


तिसंगी 


» 


५ . वाघोली 


६४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची--चालू 


بیه 


५४ ढालगाव 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


& 


ॐ 


ॐ 


5 


0 


५५ कुची 


सर्वसाधारण प्रवर्ग 


६. गर्जेवाडी 
७. कुंडलापूर 
८ . जाखापूर 
९ . केरेवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . घोरपडी, विठ्ठलवाडी 

ढोलेवाडी 
दुधेभावी 
चोरोची 
कदमवाडी 
जांभूळवाडी 

चुडेखिंडी 
८ . ढालगाव 

शिंदेवाडी घोरपडी 
१०. निमज 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. आरेवाडी 

लंगरपेठ 
३ . शेळकेवाडी 

आगळगाव 
कची 

थबडेवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. ढालेवाडी 
२. इरळी 
___ मोघमवाडी 
४. अलकूड एस 

बसाप्पाचीवाडी 

कोकळे 
७. पिंपळवाडी 
८ . करलहट्टी 
९ . नांगोळे 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . निरंक 


लॐॐ 


५६ कोकळे 


सर्वसाधारण प्रवर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६४९ 


अनुसूची - चालू 


५७ मळणगाव 


सर्वसाधारण स्त्री प्रवर्ग 


& 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


५८ देशिंग 


सर्वसाधारण प्रवर्ग 


. 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . जायगव्हाण 

मळणगाव 
३. बोरगाव 

जाधववाडी 
लांडगेवाडी 
शिरढोण 

झुरेवाडी 
८ . अलकूड एम 

___ खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

देशिंग 
२ . मोरगाव 

शिंदेवाडी हि . 
४. हरोली 
५. बनेवाडी 

खरशिंग 
७. म्हैशाळ एम 

खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. रांजणी 
२. विठूरायाचीवाडी 
३. अ. धुळगाव 

लोणारवाडी 
५. रामपूरवाडी 

खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . हिंगणगाव 
२ . करोली टी 
३ . कुकटोळी 

कोगनोळी 
५. सराटी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . निरंक 


ॐ 
ॐ 
ॐ 
ॐ 
छिन् 


५९ रांजणी 


सर्वसाधारण स्त्री प्रवर्ग 


ॐ 


६० हिंगणगाव 


सर्वाधारण स्त्री प्रवर्ग 


ॐ 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६ . 


६५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - १० 
सांगली जिल्हा परिषद पलूस पंचायत समिती 


सूचना 


क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१६ / प्र . क्र . १६/ का - ७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम 
५) चे कलम १२ पोट - कलम (१) अन्वये सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद 
क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची व कलम ५८ (१) ( अ) अन्वये पलूस पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचावर्ग मागास प्रवर्ग तसेच स्त्रियांकरिता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग स्त्रियांसह राखून ठेवणेत आलेले निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा मा . विभागीय आयुक्त , पुणे याचेकडील क्रमांक साप्र - ४/ 
जि .प.पं. स ./ आरआर-२११/ २०१६ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिध्द करणेत येत आहे 
व अशी सूचना देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१६ नंतर विचारात घेणेत येईल . 

( १) जिल्हाधिकारी याचे कार्यालयातील फलकावर 
( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 
( ३) तहसीलदार पलूस यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( ४) पंचायत समिती पलूस यांचे कार्यालयातील फलकावर 

२ . आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबधीची जी सकारण लेखी निवदने जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन / हरकत , 
सूचना इत्यादी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

शेखर गायकवाड , 
सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६ . 

जिल्हाधिकारी, सांगली 
परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद , 
क्रमांक - रानिआ/जिपपंस- / २०१६१/ प्र. क्र . १६ / का - ७. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ 
२०१६ /प्र.क्र . १६ / का -०७, महाराष्ट्र अधिनियम , ५ चे कलम ५८ पोट - कलम (१) खंड ( अ) खाली सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पलूस पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची 
व्याप्ती निश्चित करीत आहे. आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवणेत येत आहेत ते निर्वाचक गण आणि त्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

२. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे पलूस पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत असून , सूचना 
देण्यात येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील , त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी , सांगली यांच्याकडे 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात . उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी , विचारात घेणार नाहीत. 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम, ५) चा कलम ९ (१ ) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६ / का -०७ आदेशान्वये त्यांनी आटपाडी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


६५१ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५ ) चा कलम १२ चा 
पोट - कलम (२ ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६ / का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या 
पत्रान्वये त्यांनी पलूस पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून 

ठेवावयाच्या एकूण जागा : 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक - (३) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 

. .. १ 
(ब) अनुसूचित जमाती 

. .. ० 
( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र याच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६/ का - ०७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९९६ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५) 
च्या कलम ५२ चा पोट - कलम (१) खंड ( अ) खाली मी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील. ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करित आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुक्याचे निवडणूक प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती/ 
नाव विभागाचा 

अनुसूचित जमाती/ 
क्रमांक व 

नागरिकांचा मागास 
नाव 

प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


पलूस 


६१ कुंडल 


सर्वसाधारण 


६२ बांबवडे 


अनुसूचित जाती स्त्री 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. घोगाव 
२. कुंडल 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. कुंडल 

( प्रगणक गट २६/ १, २६/ २ , ३४ , ३५ ) 
२ . आंधळी 
३. मोराळे 

सांडगेवाडी 
५. बांबवडे 


» 


६५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची--चालू 


१ 


२ 


पलूस 


सर्वसाधारण 


६३ रामानंदनगर ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . सावंतपूर 
२ . रामानंदनगर 

३. नागराळे 
६४ दुधोंडी ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. पुणदीवाडी 
२. पुणदी ( वा ) 
३. दुधोंडी 
४ . शेरे दुधोंडी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


ॐ 


दह्यारी 


तुपारी 


ॐ 


६५ आमणापूर 


सर्वसाधारण स्त्री 


ॐ 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. विठ्ठलवाडी 
२. आमणापूर 
३ . अनुगडेवाडी 
४ . बुर्ली 

तावदरवाडी 

बुरुंगवाडी 
७. राडेवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. अंकलखोप 
२ . नागठाणे 
३. सुर्यगाव 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


६६ अंकलखोप 


सर्वसाधारण स्त्री 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


६७ भिलवडी 
माळवाडी 
भिलवडी 
चोपडेवाडी 
६८ वसगडे 


सर्वसाधारण 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . भिलवडी स्टेशन 
२ . हजारवाडी 
३ . खंडोबाचीवाडी 

वसगडे 
५. खटाव 

ब्रम्हनाळ 
सुखवाडी 


Mॐॐॐॐ 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १० ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६५३ 


परिशिष्ट - १० 
सांगली जिल्हा परिषद, वाळवा पंचायत समिती 

सूचना 
क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१६ / प्र. क्र . १६/ का - ७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम 
५) चे कलम १२ पोट- कलम ( १) अन्वये सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद 
क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची व कलम ५८ ( १) ( अ) अन्वये वाळवा पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच स्त्रियांकरिता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग स्त्रियांसह राखून ठेवणेत आलेले निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा मा . विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडील क्रमांक साप्र - ४/ 
जि .प.पं. स ./ आरआर-२१८ / २०१६ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिध्द करणेत येत आहे 
व अशी सूचना देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१६ नंतर विचारात घेणेत येईल . 

( १) जिल्हाधिकारी याचे कार्यालयातील फलकावर 
( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 
(३) तहसीलदार वाळवा- इस्लामपूर यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( ४) पंचायत समिती वाळवा यांचे कार्यालयातील फलकावर 

२ . आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबधीची जी सकारण लेखी निवदने जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन/ हरकत , 
सूचना इत्यादी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

शेखर गायकवाड , 
सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६ . 

जिल्हाधिकारी, सांगली 
परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद , 
क्रमांक - रानिआ /जिपपंस -/ २०१६१/ प्र. क्र . १६/ का - ७. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस / 
२०१६/ प्र.क्र . १६ / का -०७, महाराष्ट्र अधिनियम, ५ चे कलम ५८ पोट - कलम (१) खंड ( अ) खाली सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वाळवा पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची 
व्याप्ती निश्चित करीत आहे. आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवणेत येत आहेत ते निर्वाचक गण आणि त्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

२. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे वाळवा पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत असून , सूचना 
देण्यात येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील , त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी , सांगली यांच्याकडे 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात . उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी , विचारात घेणार नाहीत. 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) च्या कलम ९ (१ ) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ आरआर/ २१८/ १६ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ 
आदेशान्वये त्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 


६५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) चा कलम १२ चा 
पोट - कलम (२ ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/ प्र. क्र . १६ / का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या 
पत्रान्वये त्यांनी वाळवा पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

... २२ 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 

.. २ 
( ब) अनुसूचित जमाती 

.. निरंक 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून 

ठेवावयाच्या एकूण जागा : 
( ४) उपरोक्त क्रमांक - (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

... निरंक 
( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र याच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/२०१६/प्र. क्र. १६ / का - ०७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९९६ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५ ) 
च्या कलम ५२ चा पोट - कलम (१) खंड ( अ) खाली मी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील. ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करित आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुक्याचे निर्वाचक प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती / 
नाव गणांचा 

अनुसूचित जमाती/ 
क्रमांक व 

नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


नाव 


वाळवा 


सर्वसाधारण स्त्री 


६९ - किल्ले ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
मच्छिद्र गड १. किल्ले मच्छिद्र गड 

२. लवंडमाची 
३ . बेरडमाची 
४. कोळे 
५ . नरसिंहपूर 

६. शिरटे 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६५५ 


अनुसूची-- चालू 
१२ 
७० - रेठरेहरणाक्ष ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. भवानीनगर 
२. येडेमच्छिद्र 


वाळवा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


३ . बिचूद 


वाळवा 


७१ - ताकारी 


अनुसूचित जाती (स्त्री) 


४. रेठरेहरणाक्ष 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . ताकारी 
२. दुधारी 
३. गौंडवाडी 
४ . बनेवाडी 
५ . साटपेवाडी 
६. मसुचीवाडी 
७ . जुनेखेड 

८ . बोरगाव वार्ड क्र . ४ 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


निरंक 


वाळवा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


७२ - बोरगाव ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. खरातवाडी 
२. बहे 
३. फार्णेवाडी ( बो .) 

४. बोरगाव वार्ड क्र . १, २, ३, ५, ६ 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
७३ - नेर्ले ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . तांबडे 

२. नेर्ले 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
७४ - कासेगाव ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. धोत्रेवाडी 


वाळवा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


वाळवा 


सर्वसाधारण 


२. कासेगाव 

३ . येवलेवाडी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


६५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


वाळवा 


७५ - वाटेगाव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. शेणे 
२ . वाटेगाव 
३ . केदारवाडी 

४. काळमवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


निरंक 


वाळवा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


७६ - रेठरेधरण ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . भाटवाडी 
२. घबकवाडी 


वाळवा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


३. सुरूल 
४ . ओझर्डे 
५ . रेठरेधरण 

६ . मरळनाथपूर 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
७७ - पेठ ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. माणिकवाडी 
२ . महादेववाडी 
३. पेठ 

४. नायकलवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
७८ - साखराळे ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . हुबालवाडी 
२ . कापूसखेड 

३. साखराळे 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
७९ - वाळवा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. नवेखेड 
२. वाळवा वार्ड क्र . १ , २ , ३ 

३. शिरगाव 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


वाळवा 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


वाळवा 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६५७ 


१ 


वाळवा 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


वाळवा 


वाळवा 


८१ - कामेर 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


वाळवा 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


अनुसूची-- चालू 
२ 
८० - पडवळवाडी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. वाळवा वार्ड क्र . ४, ५ , ६ 
२. अहिरवाडी 
३ . पडवळवाडी 
४ . तुजारपूर 
५. गाताडवाडी 
खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
८१ - कामेरी ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. जांभुळवाडी 
२. वाघवाडी 
३ . विठ्ठलवाडी 
४. शिवपूरी 

५. कामेरी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
८२ - ऐतवडे बुद्रुक ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. जक्राईवाडी 
२. ढगेवाडी 
३. कार्वे 
४ . शेखरवाडी 
५. ऐतवडे बुद्रुक 
६. डोंगरवाडी 
७ . करंजवडे 
८ . ठाणापुडे 
खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
८३ - चिकुर्डे ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. देवर्डे 
२. चिकुर्डे 

३. ऐतवडे खुर्द 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
८४ - कुरळप ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . इटकरे 
२ . लाडेगाव 
३ . वशी 

४. कुरळप 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 


वाळवा 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


वाळवा 


सर्वसाधारण 


६५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची--चालू 


वाळवा 


सर्वसाधारण 


वाळवा 


अनुसूचित जाती 


८५ - गोटखिंडी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. येडेनिपाणी 
२. गोटखिंडी 

३. मालेवाडी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
८६ - बावची ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . बावची 
२ . पोखर्णी 
३ . भडकंबे 

४. नागाव 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
८७ - कारंदवाडी ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . मर्दवाडी 


वाळवा 


सर्वसाधारण 


२ . कारंदवाडी 


३. मिरजवाडी 
४ . रोझावाडी 
५ . फाळकेवाडी 

६. काकाचीवाडी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. कृष्णानगर 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. बागणी 


वाळवा 


८८ - बागणी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग्र. ( स्त्री ) 


वाळवा 


सर्वसाधारण 


२. शिगाव 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

निरंक 
८९ - बहादूरवाडी ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. ढवळी 
२. बहादुरवाडी 
३. कणेगाव 
४ . फार्णेवाडी (शि ) 

५. कोरेगाव 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६५९ 


अनुसूची--चालू 


वाळवा 


९०-येलूर 


सर्वसाधारण 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . येलूर 
२ . तांदुळवाडी 
३ . कुंडलवाडी 


४. भरतवाडी 


( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. कोनोली वसाहत 


शेखर गायकवाड , 


जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली , १० ऑक्टोबर २०१६ . 


परिशिष्ट - १० 


सांगली जिल्हा परिषद , शिराळा पंचायत समिती 


सूचना 


क्रमांक रानिआ/जिपपंस / २०१६/ प्र. क्र . १६ / का - ७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम 
५) चे कलम १२ पोट- कलम (१ ) अन्वये सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या जिल्हा परिषद 
क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची व कलम ५८ (१) ( अ) अन्वयेशिराळा पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच स्त्रियांकरिता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग स्त्रियांसह राखून ठेवणेत आलेले निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा मा . विभागीय आयुक्त , पुणे याचेकडील क्रमांक साप्र- ४/ 
जि. प.पं. स./ आरआर - २११/ २०१६, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिध्द करणेत येत आहे 
व अशी सूचना देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा विभागीय आयुक्त , पुणे यांचेकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१६ नंतर विचारात घेणेत येईल . 


( १) जिल्हाधिकारी याचे कार्यालयातील फलकावर 


(२) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 


(३) तहसीलदार शिराळा यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( ४ ) पंचायत समिती शिराळा यांचे कार्यालयातील फलकावर 

२. आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबधीची जी सकारण लेखी निवदने जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन / हरकत , 
सूचना इत्यादी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


शेखर गायकवाड , 


सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६. 


जिल्हाधिकारी, सांगली 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - १२ ( अ) 
( पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद, 
क्रमांक - रानिआ /जिपपंस-/ २०१६१/ प्र . क्र . १६ / का - ७. - राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ 
२०१६/ प्र.क्र . १६/ का -०७, महाराष्ट्र अधिनियम, ५ चे कलम ५८ पोट- कलम (१) खंड ( अ) खाली सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शिराळा पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व 
त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे. आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवणेत येत आहेत ते निर्वाचक गण आणि त्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 

२. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे शिराळा पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून, सूचना 
देण्यात येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेतील . 

३ . उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील, त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्याकडे 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात. उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी, सांगली विचारात घेणार नाहीत. 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ५) च्या कलम ९ (१) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/प्र . क्र . १६ / का -०७ आदेशान्वये त्यांनी आटपाडी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ५ ) चा कलम १२ चा 
पोट - कलम (२ ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६/प्र. क्र . १६/ का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या 
पत्रान्वये त्यांनी शिराळा पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा ) 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

.. ८ 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 
( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

.. २ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून 

ठेवावयाच्या एकूण जागा : 
( ४) उपरोक्त क्रमांक - (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 

. . १ 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२ . त्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र याच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ/जिपपंस / २०१६/ प्र. क्र . १६/ का - ०७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९९६ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५) 
च्या कलम ५२ चा पोट - कलम ( १) खंड ( अ ) खाली मी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त शिराळा पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या 
निर्वाचक गणांत विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , 
ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील. ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


६६१ 


अनुसूची 
प्रदेशाची व्याप्ती 


तालुक्याचे 
नाव 


निर्वाचक 

गणाचा 
क्रमांक व 


अनुसूचित जाती/ 
अनुसूचित जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


नाव 


१ 
शिराळा 


सर्वसाधारण 


९१ - मणदूर ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( अ) १. मणदूर 

२. आरळा 
३. सोनवडे 
४. काळुद्रे 
५. करूंगली 
६. गुढे 
७. खराळे 
८ . मानेवाडी 
९ . पाचगणी 
१० . चिंचेवाडी 
११. मराठेवाडी 

१२ . खुंदलापूर 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
। १. बेरडेवाडी 

२. येसलेवाडी 

३. भाष्टेवाडी 
९२ - पणुंब्रे ( अ) खालील ग्रामपचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
तर्फ वारूण ( अ) १. पणुंब्रे तर्फ वारूण 

२. चाकाईवाडी 
३. चरण 
४. वेळापूर 
५ . किनरेवाडी 
६. गवळेवाडी 


शिराळा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


७. मेणी 


८ . शिरसटवाडी 
९ . मोहरे 
१०. रांजणवाडी 
११. सावंतवाडी 
१२. कुसळेवाडी 
१३. कदमवाडी 

१४ . नाठवडे 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेल क्षेत्र 
( ब) निरंक 


६६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


M 


१ 


शिराळा 


सर्वसाधारण 


अनुसूची - चालू 
२ 
९३-वाकुर्डे बुद्रुक ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( अ) १. वाकुर्डे बुद्रुक 

२. तडवळे 
३ . शिरशी 
४. वाकुर्डे खु . 
५. अंत्री बु. 
६. गिरजवडे 
७. अंत्री खु . 
८. धामवडे 
९ . कोंडाईवाडी 


शिराळा 


९४ - पाचुंबी 


सर्वसाधारण स्त्री 


१० . मादळगाव 
११. आंबेवाडी 

१२. घागरेवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( ब ) १. मानकरवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( अ) १ . पाचुंब्री 

२ . पाडळी 
३ . करमोळे 
४ . रेड 
५ . बाबवडे 
६ . निगडी 
७. पाडळीवाडी 
८ . पणुंब्रे तर्फे शिराळा 
९ . औंढी 
१०. टाकवे 
११. खेड 
१२. भटवाडी 
१३. भैरववाडी 
१४. शिवरवाडी 

१५. बेलदारवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( ब) १. शिवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६६३ 


अनुसूची -चालू 


शिराळा 


९५- कोकरूड 


सर्वसाधारण 


शिराळा 


९६- कणदूर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( अ) १. कोकरूड 

२. बिळाशी 
३. चिंचोली 
४. खिरवडे 
५. माळेवाडी 
६. खुजगाव 
७. शेडगेवाडी 
८ . हातेगाव 
९ . कुसाईवाडी 
१०. मोरेवाडी 

११ . धसवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( ब ) निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१ . कणदूर 
२ . बिऊर 
३ . मांर्गरूळ 
४ . रीळे 
५ . पुनवत 
६ . फुपिरे 
७. उपवळे 
८. शिराळे खुर्द 
९ . पावलेवाडी 
१० . अस्वलेवाडी 
११. शिंदेवाडी 

१२ . बेलेवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( ब) निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( अ ) १. सागाव 

२ . कांदे 
३. चिखली 
४. नाटोली 
५. भाटशिरगाव 
६. वाडीभागाई 

७. ढोलेवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( ब) निरंक 


शिराळा 


९७- सागाव 


सर्वसाधारण स्त्री 


६६४ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


शिराळा 


९८ - मांगले 


अनुसूचित जाती स्त्री 


_ 
_ 
_ 
_ 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( अ) १. मांगले 

२ . देववाडी 
३. इंगरूळ 
४. कापरी 
५ . लादेवाडी 
६. जांबळेवाडी 
७. चिखलवाडी 

८ . फकिरवाडी 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( ब ) निरंक 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली , १० ऑक्टोबर २०१६ . 


परिशिष्ट - १० 


सांगली जिल्हा परिषद , मिरज पंचायत समिती 

सूचना 
क्रमांक रानिआ/जिपपंस/ २०१६ / प्र. क्र . १६/ का -७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा अधिनियम 
५) चे कलम १२ पोट - कलम (१ ) अन्वये मिरज जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्या पंचायत समितीमधील 
क्षेत्रातील निवडणूक विभागाची व कलम ५८ (१) ( अ) अन्वये मिरज पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गणांची रचना व एकूण सदस्य संख्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचावर्ग मागास प्रवर्ग तसेच स्त्रियांकरिता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग स्त्रियांसह राखून ठेवणेत आलेले निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण दर्शविणारा मा . विभागीय आयुक्त , पुणे याचेकडील क्रमांक साप्र- ४/ 
जि .प.पं. स./ आरआर- २११/२०१६ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशाच्या मसुद्याची प्रत खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी प्रसिद्ध करणेत येत आहे 
व अशी सूचना देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा जिल्हाधिकारी, सांगली यांचेकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१६ नंतर विचारात घेणेत येईल . 

( १) जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( २) जिल्हा परिषद कार्यालयातील फलकावर 
(३) तहसीलदार , मिरज यांचे कार्यालयातील फलकावर 
( ४) पंचायत समिती, मिरज यांचे कार्यालयातील फलकावर 

२. आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यासंबंधीची जी सकारण लेखी निवदने जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पोहोचतील त्यावर जिल्हाधिकारी विचार करतील उपरोक्त तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांचेकडे आलेले निवेदन/ हरकती, 
सूचना इत्यादी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

शेखर गायकवाड , 
सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६. 

जिल्हाधिकारी, सांगली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १०, २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


६६५ 


परिशिष्ट - १२ ( अ ) 
( पंचायत समिती-प्रारूप प्रभाग रचनेकरिता ) 

नमुना 

सांगली जिल्हा परिषद, 
क्रमांक - रानिआ /जिपपंस-/२०१६१/प्र.क्र . १६ / का - ७. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस / 
२०१६/ प्र. क्र . १६/ का -०७, महाराष्ट्र अधिनियम , ५ चे कलम ५८ पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ) खाली सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मिरज पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची 
व्याप्ती निश्चित करीत आहे. आणि त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवणेत येत आहेत ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणाऱ्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

२. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे मिरज पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत असून, सूचना 
देण्यात येत आहेत की , उक्त आदेशाचा मसुदा दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ नंतर जिल्हाधिकारी , सांगली विचारात घेतील . 

३ . उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील, त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्याकडे 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ किंवा तत्पूर्वी लेखी सादर कराव्यात. उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी, विचारात घेणार नाहीत. 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम, ५) चा कलम ९ ( १) 
अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६ / प्र. क्र. १६/ का -०७ आदेशान्वये त्यांनी आटपाडी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ५) चा कलम १२ चा 
पोट - कलम ( २) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक - रानिआ /जिपपंस/ २०१६ / प्र. क्र . १६/ का -०७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या 
पत्रान्वये त्यांनी मिरज पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा ) 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

.. २२ 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 

... ३ 
( ब) अनुसूचित जमाती 

__ .. निरंक 
( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

.. ६ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून 

ठेवावयाच्या एकूण जागा : 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक - (३) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयांच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 

.. २ 
( ब) अनुसूचित जमाती 

निरंक 
( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र याच्याकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ/जिपपंस/ २०१६ /प्र.क्र .१६/ का -०७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९९६ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५ ) 
च्या कलम ५२ चा पोट - कलम (१) खंड ( अ) खाली मी , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील. ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


६६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८, शके १९३८ 


अनुसूची 
प्रदेशाची व्याप्ती 


तालुक्याचे 


नाव 


निर्वाचक 
गणाचे 
नाव व 
क्रमांक 


अनुसूचित जाती/ 
अनुसूचित जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


मिरज 


९९ - सोनी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

सोनी 
करोली एम 
कांचनपूर 
पाटगाव 
रसुलवाडी 
काकडवाडी 
मानमोडी 

सांबरवाडी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


मिरज 


१०० - भोसे 


अनुसूचित जाती 


भोसे 


मिरज 


१०१- एरंडोली 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


मिरज 


१०२ - सलगरे 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


तानंग 
कळंबी 

सिद्धेवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

एरंडोली 
खंडेराजुरी 
पायाप्पाचीवाडी 
शिपुर 

व्यंकोचीवाडी 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

सलगरे 
बेळंकी 
चाबुकस्वारवाडी 
कदमवाडी 
डोंगरवाडी 
खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
खटाव 
लिंगनूर 
शिंदेवाडी 
संतोषवाडी 
जानराववाडी 


मिरज 


१०३- खटाव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


६६७ 


अनुसूची--चालू 


मिरज 


१०४ - आरग 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


आरग 


लक्ष्मीवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


मिरज 


१०५ - नरवाड 


अनुसूचित जाती स्त्री 


नरवाड 


विजयनगर 


बेडग 


मिरज 


१०६ - बेडग 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


बेडग 


मल्लेवाडी 


मिरज 


१०७- गुंडेवाडी 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण 


मालगाव 


गुंडेवाडी 
( अ) खालील ग्रामपचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


मिरज 


१०८ - मालगाव 


सर्वसाधारण ( स्त्री) 


मालगाव 


मिरज 


१०९ - बामणोली 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण 


कवलापूर 


बामणोली 


सावळी 


मिरज 


११० - कवलापूर 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


कवलापूर 


बिसूर 


कानडवाडी 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


मिरज 


१११ -माधवनगर 


अनुसूचित जाती स्त्री 


माधवनगर 


कर्नाळ 


मिरज 


११२ - बुधगाव 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण 


बुधगाव 


खोतवाडी 


वाजेगाव 


६६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० , २०१६ / आश्विन १८ , शके १९३८ 


अनुसूची--चालू 


मिरज 


सर्वसाधारण 


मिरज 


सर्वसाधारण 


मिरज 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


११३- नांद्रे ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

नांद्रे 

मौजे डिग्रज 
११४ - कसबे डिग्रज ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

कसबे डिग्रज 

पदमाळे 
११५- दुधगाव ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

दुधगाव 

तुंग 
११६- कवठेपिरान ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

कवठेपिरान 
शेरीकवठे 
सावळवाडी 
माळवाडी 


मिरज 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


मिरज 


सर्वसाधारण 


मिरज 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


दुधगाव 
११७- समडोळी ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

समडोळी 

हरीपूर 
११८ - इनामधामणी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

इनामधामणी 
अंकली 
बामणी 
निलजी 

ढवळी 
११९ - टाकळी ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

टाकळी 
वडडी 

बोलवाड 
१२० -म्हैशाळ ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

म्हैशाळ 


मिरज 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


मिरज 


सर्वसाधारण 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली . 


सांगली, ६ ऑक्टोबर २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO 
GOTE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND . YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE. 


